दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सुरक्षा गट-ब 
(वेतनश्रेणी ९३००-३४८००, ग्रेड पे रु. ४४००) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०१९ ची स्थिती दर्शविणारी अंतरीम 


महाराष्ट्र शासन 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : दुविप्र-२३१९/१३१/प्र.क्र.१४/पदुम-६. 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक - २९ जून, २०१९. 


वाचा : - कृषि व पदुम विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. दुविप्र-२३१८/९२/प्र.क्र.३६/पदुम-६, 
दि. १५/६/२०१९ 


शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त वाचा येथील शासन परिपत्रक क्र. “दुविप्र-२३१८/९२/प्र.क्र.३६/पदुम-६,” या ऐवजी 
“दुविप्र-२३१९/१३१/प्र.क्र.१४ /पदुम-६,” व विषयात नमूद वेतनश्रेणी “वेतनश्रेणी ९३००-१४८००, ग्रेड पे रु. 


४४०० “या ऐवजी “वेतनश्रेणी ९३००-३४८००, ग्रेड पे रु. ४४००” असे वाचावे. 


२. सदर आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०६२९१५४६२५४४०१ असा आहे. हे शासन आदेडा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sudam Eknath Andhale 
Date: 2019.06.29 15:50:00 +05'30' 
(सु.ए.आंधळे) 
शासनाचे अवर सचिव 


१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई (५ प्रती) 

२) सर्व प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, (द्वारा : आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, 
मुंबई ) 

३) सर्व संबंधित अधिकारी (द्वारा : आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई) 

४) निवडनस्ती. 


